उपनिबंधक, सहकारी संस्था गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत - श्री. डि. ए. चंदेल, 
उपनिबंधक सहकारी संस्था 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः राजस -२०२३/प्र.क्र.१४७/५स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक :- २२ जून, २०२३ 
शासन आदेशा- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास 

प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२), ४ (३) व ४ (४ मधील तरतुदीनुसार सहकार खात्यातील खाली नमूद 
केलेल्या उपनिबंधक, सहकारी संस्था गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्यानुसार बदलीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. अधिकार्‍यांचे नाव सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदळीचे ठिकाण 
शि श्री.डि. ए. चंदेळ विनापद विभागीय उपनिबंधक, सहकारी संस्था, प 
या रिक्‍त पदावर. 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्‍त व निबंधक 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 

३. सदर बदली आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी होण्यासाठी आवश्‍यक कार्यवाही सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी करावी. 

४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०६२२१५२१०६४७०२ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ANIL JAYRAM corso 
(अनिल चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 


५. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन व लेखापरिक्षण), व्दारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशोष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, व्दारा- सहकार 
आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता). 


शासन आदेश क्रमांकः राजस -२०२३/प्र.क्र.१४७/५स 


८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. श्री. डि. ए. deo, उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 
१०.मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११.मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.मा. अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) यांचे स्वीय सहायक. 
१३.मा.सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 

१४.निवड नस्ती (कार्यासन-५-स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


